RNI No. MAHBIL/2009/36619 





महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ६, अंक ५५(३)] मंगळवार, डिसेंबर २९, २०२०/पौष ८, शके १९४२ [ पृष्ठे ८, किंमत : रुपये १९.०० 


असाधारण क्रमांक ९२ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


जिल्हाधिकारी, रायगड यांजकडून 


अंतिम अधिसूचना 


क्रमांक मशा/कार्या-२/प्राफेब/पेण/मायणी-तळदेव/२०२०.---शासकोय अधिसूचना, महसूल ब बन विभाग, क्रमांक टीएलसी 
१०७६/६३९२३/म-६, दिनांक ९ जुले १९७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम ४१) 
याच्या कलम ४ पोट-कलम (१) च्या परंतुकाखाली राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्‍ती मला प्रत्यायोजित करण्यांत आलेल्या आहेत, 
त्यांचा बापर करून आणि उक्त कलम ४ च्या पोट-कलम (४) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे पुर्वप्रसिद्धीनंतर, मी, निधी चौधरी, 
जिल्हाधिकारी, रायगड जिल्हा याद्वारे दिनांक २० डिसेंबर २०२० पासून रायगड जिल्ह्याच्या पेण तालुक्‍यातील, शेडाशी या गाबातील तळदेव, 
मायणी व ढेण या वाडीचे सोबतच्या अधिसूचीमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या हद्दी असलेल्या ब रायगड जिल्ह्याच्या पेण तालुक्‍यातील मायणी - 
तळदेव या नाबाने ओळखण्यात येणाऱ्या गाबांत रुपांतर करीत आहे. 


अनुसूची 
(सर्व्हे नंबर/गट नंबर) 
९ते ६, १९ते २२, ३६ ते ४७, ५०ते ६२, ९९, १००, १०३ ते १९९, १२९, १३९, १३२, १३५, १३६, १२९ पे. 
पडीनं(शते४) 
एकूण - ६९ 
अलिबाग, निधी चोधरी, 
दिनांक २० डिसेंबर २०२०. जिल्हाधिकारी, रायगड. 


भाग एक (को.वि.पु.)---९२--१ (9) 


R महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २९, २०२०/पौष ८, शके १९४२ 


OFFICE OF THE COLLECTOR OF RAIGAD 


FINAL NOTIFICATION 

No. RB/Desk-II/A-5/TLC/Pen/Mayani-Taldev/2020.—In exercise of the powers of the State 
Government under the proviso to sub-section (1) of section 4 of the Maharashtra Land Revenue 
Code, 1966 (Mah. XLI of 1966), delegated to me by Government Resolution, Revenue and Forests 
Department No.TLC-1076/63923/M6, dated 1st July 1976, and after previous publication as 
required by sub-section (4) of the said section 4, I, Nidhi Choudhari, the Collector of Raigad 
District, hereby with effect from the 20th December 2020 constitute the Taldev, Mayni and 
Dhen from Shedashi Village in the Pen Taluka of Raigad District, to be a village, to be called 
Mayani -Taldev in Pen Taluka of Raigad district, having the limits specified in the Schedule 
hereto appended. 


Schedule 
(Survey Number/Gut Number) 


1 to 6, 11 to 22, 36 to 47, 50 to 62, 99, 100, 103 to 119, 129, 131, 132, 
135, 136, 139 Part 
Pardi No. (1 to 4 ) 


Total - 69 


Alibag, NIDHI CHOUDHARI, 
dated the 20th December 2020. Collector, Raigad. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २९, २०२०/पौष ८, शके १९४२ 3 
जिल्हाधिकारी, रायगड यांजकडून 


अंतिम अधिसूचना 

क्रमांक मशा/कार्या-२/प्राफेब/मालदेब/२०२०.---शासकीय अधिसूचना, महसूल ब वन विभाग, क्रमांक टीएलसी-१०७६/६३९२३/म-६, 
दिनांक १ जुलै १९७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम ४१) याच्या कलम ४ पोट-कलम 
(१) च्या परंतुकाखाली राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्‍ती मला प्रत्यायोजित करण्यांत आलेल्या आहेत, त्यांचा वापर करून आणि उक्त कलम 
४ च्या पोट-कलम (४) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे पुर्वप्रसिद्धीनंतर, मी, निधी चौधरी, जिल्हाधिकारी, रायगड जिल्हा याद्वारे दिनांक २० 
डिसेंबर २०२० पासून रायगड जिल्ह्याच्या पेण तालुक्‍यातील, शेडाशी या गावातील मालदेव, खडकीचीवाडी (कातकरीवाडी) या वाडीचे 
सोबतच्या अधिसूचीमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या हद्दी असलेल्या ब रायगड जिल्ह्याच्या पेण तालुक्‍यातील मालदेव या नावाने ओळखण्यात येणाऱ्या 
गावांत रुपांतर करीत आहे. 


अनुसूची 
(सर्व्हे नंबर / गट नंबर) 
६३ ते ९८, १०१९ ते १०२, १२८, १३०, १३८, ९३९ पे. 
'एकूण-४२ 


अलिबाग, निधी चौधरी, 
दिनांक २० डिसेंबर २०२०. जिल्हाधिकारी, रायगड. 


OFFICE OF THE COLLECTOR OF RAIGAD 


FINAL NOTIFICATION 

No.RB/Desk-II/A-5/TLC/Pen/Maldev/2020.—In exercise of the powers of the State 
Government under the proviso to sub-section (1) of section 4 of the Maharashtra Land Revenue 
Code, 1966 (Mah. XLI of 1966), delegated to me by Government Resolution, Revenue and Forests 
Department No.TLC-1076/63923/M-6, dated lst July 1976, and after previous publication as 
required by sub-section (4) of the said section 4, I, Nidhi Choudhari, the Collector of Raigad 
District, hereby with effect from the 20th December 2020 constitute the Maldev, Khadkichiwadi 
(Katkariwadi) from Shedashi Village in the Pen Taluka of Raigad District, to be a village, to 
be called Maldev in Pen Taluka of Raigad district, having the limits specified in the Schedule 
hereto appended. 


Schedule 


(Survey Number/Gut Number) 


63 to 98, 101 to 102, 128, 130, 138, 139 Part 
Total - 42 


Alibag, NIDHI CHOUDHARI, 
dated the 20th December 2020. Collector, Raigad. 


भाग एक (को.वि.पु.)---९२---१अ 


¥ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २९, २०२०/पौष ८, शके १९४२ 
जिल्हाधिकारी, रायगड यांजकडून 


अंतिम अधिसूचना 


क्रमांक मशा/कार्या-२/प्राफेब/कर्जत/पुलाचीवाडी/२०२०.---शासकोय अधिसूचना, महसूल वब वन विभाग, क्रमांक टीएलसी- 
१०७६/६३९२३/म-६, दिनांक ९ जुलै, १९७६ अन्बये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम ४९) 
याच्या कलम ४ पोट-कलम (१) च्या परंतुकाखाली राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्‍ती मला प्रत्यायोजित करण्यांत आलेल्या आहेत, 
त्यांचा बापर करून आणि उक्त कलम ४ च्या पोट-कलम (४) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे पुर्वप्रसिद्धीनंतर, मी, निधी चौधरी, 
जिल्हाधिकारी, रायगड जिल्हा याद्वारे दिनांक २० डिसेंबर २०२० पासून रायगड जिल्ह्याच्या कर्जत तालुक्‍यातील, वंजारवाडी या गावातील 
पुलाची वाडी या वाडीचे सोबतच्या अधिसूचीमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या हद्दी असलेल्या ब रायगड जिल्ह्याच्या कर्जत तालुक्‍यातील पुलाची वाडी 
या नावाने ओळखण्यात येणाऱ्या गावांत रुपांतर करीत आहे. 


अनुसूची 
(सर्व्हे नंबर / गट नंबर) 


१९३, २० ते ४५, ४७ ते ५१ 
'एकूण-३२ 


अलिबाग, निधी चौधरी, 
दिनांक २० डिसेंबर २०२०. जिल्हाधिकारी, रायगड. 


OFFICE OF THE COLLECTOR OF RAIGAD 


FINAL NOTIFICATION 

No. RB/Desk-II/A-5/TLC/Karjat/Pulachiwadi/2020.—In exercise of the powers of the State 
Government under the proviso to sub-section (1) of section 4 of the Maharashtra Land Revenue 
Code, 1966 (Mah. XLI of 1966), delegated to me by Government Resolution, Revenue and Forests 
Department No.TLC-1076/63923/M-6, dated 1st July 1976, and after previous publication as 
required by sub-section (4) of the said section 4, I, Nidhi Choudhari, the Collector of Raigad 
District, hereby with effect from the 20th December 2020 constitute the Pulachiwadi from 
Vanjarwadi Village in the Karjat Taluka of Raigad District, to be a village, to be called 
Pulachiwadi in Karjat Taluka of Raigad district, having the limits specified in the Schedule 
hereto appended. 

Schedule 


(Survey Number/Gut Number) 


13, 20 to 45, 47 to 51 
Total - 32 


Alibag, NIDHI CHOUDHARI, 
Dated the 20th December 2020. Collector, Raigad. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २९, २०२०/पौष ८, शके १९४२ ष्‌ 
जिल्हाधिकारी, रायगड यांजकडून 


अंतिम अधिसूचना 


क्रमांक मशा/कार्या-२/प्राफेब/माणगाव/शिवनगर/२०२०.---शासकोय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग, क्रमांक टीएलसी 
१०७६/६३९२३/म-६, दिनांक १ जुलै १९७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महा. अधि. ४१) याच्या 
कलम ४ पोट-कलम (१) च्या परंतुकाखाली राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्‍ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आलेल्या आहेत, त्यांचा बापर 
करून आणि उक्त कलम ४ च्या पोट-कलम (४) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे पुर्वप्रसिद्धीनंतर, मी, निधी चौधरी, जिल्हाधिकारी, रायगड 
जिल्हा याद्वारे दिनांक २० डिसेंबर २०२० पासून रायगड जिल्ह्याच्या माणगांव तालुक्‍यातील, खर्डी खुर्द या गावातील खर्डी खुर्द 
आदिवासीवाडी या वाडीचे सोबतच्या अधिसूचीमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या हद्दी असलेल्या ब रायगड जिल्ह्याच्या माणगांव तालुक्यातील शिवनगर 
या नाबाने ओळखण्यात येणाऱ्या गावात रुपांतर करीत आहे. 


अनुसूची 
(सर्व्ह नंबर / गट नंबर) 
१५ ते ४०, ४५ ते ५७, ६८ ते ८४, ८८ ते ९५, ९८, १०७ ते ११९, ११५, १९९ ते १२९, ९१२३ ते १२५, १२८, १३६ ते १३७ 
एकुण - ८० 


अलिबाग, निधी चौधरी, 
दिनांक २० डिसेंबर २०२०. जिल्हाधिकारी, रायगड. 


OFFICE OF THE COLLECTOR OF RAIGAD 


FINAL NOTIFICATION 

No. RB/Desk-II/A-5/TLC/Mangaon/Shivnagar/2020.—In exercise of the powers of the State 
Government under the proviso to sub-section (1) of section 4 of the Maharashtra Land Revenue 
Code, 1966 (Mah. XLI of 1966), delegated to me by Government Resolution, Revenue and Forests 
Department No.TLC-1076/63923/M6, dated 1st July 1976, and after previous publication as 
required by sub-section (4) of the said section 4, I, Nidhi Choudhari, the Collector of Raigad 
District, hereby with effect from the 20th December 2020 constitute the Khardi Khurdi 
Adiwasiwadi from Khardi Khurdi village in the Mangaon Taluka of Raigad District, to be a 
village, to be called Shivnagar in Mangaon taluka of Raigad district, having the limits specified 
in the Schedule hereto appended. 


Schedule 
(Survey Number/Gut Number) 


15 to 40, 45 to 57, 68 to 84, 88 to 95, 98, 107 to 111, 115, 119 to 121, 
123 to 125, 128, 136 to 137 


Total - 80 


Alibag, NIDHI CHOUDHARI, 
dated the 20th December 2020. Collector, Raigad. 


द महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २९, २०२०/पौष ८, शके १९४२ 
जिल्हाधिकारी, रायगड यांजकडून 


अंतिम अधिसूचना 


क्रमांक मशा/कार्या-२/प्राफेब/माणगाव/पळसगाव बु. आदिवासीवाडी/२०२०.---शासकीय अधिसूचना, महसूल ब वन विभाग, क्रमांक 
टीएलसी १०७६/६३९२३/म-६, दिनांक १ जुलै, १९७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महा. अधि. ४१) 
याच्या कलम ४ पोट-कलम (९) च्या परंतुकाखाली राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्‍ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आलेल्या आहेत, त्यांचा 
बापर करून आणि उक्त कलम ४ च्या पोट-कलम (४) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे पुर्वप्रसिद्धीनंतर, मी, निधी चौधरी, जिल्हाधिकारी, 
रायगड जिल्हा याद्वारे दिनांक २० डिसेबर २०२० पासून रायगड जिल्ह्याच्या माणगांव तालुक्‍यातील, पळसगाव बु. या गावातील पळसगाव बु. 
आदिवासीवाडी या वाडीचे सोबतच्या अधिसूचीमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या हद्दी असलेल्या व रायगड जिल्ह्याच्या माणगांव तालुक्यातील पळसगाव 
बुद्रुक आदिवासीवाडी या नावाने ओळखण्यात येणाऱ्या गावात रुपांतर करीत आहे. 


अनुसूची 
(सर्व्हे नंबर / गट नंबर) 
१०११ ते १०१४, १०१७, १०२२ ते १९३९, ११४२, ११४६, १९१५३ ते १९५९, ११६५ ते ११६९, १३८४ ते १३८५ 
एकुण -- ९१४० 


अलिबाग, निधी चौधरी, 
दिनांक २० डिसेंबर २०२०. जिल्हाधिकारी, रायगड. 


OFFICE OF THE COLLECTOR OF RAIGAD 


FINAL NOTIFICATION 

No. RB/Desk-II/A-5/TLC/Mangaon/Palasgaon Budruk Adiwasiwadi/ 2020.—In exercise of the 
powers of the State Government under the proviso to sub-section (1) of section 4 of the 
Maharashtra Land Revenue Code, 1966 (Mah. XLI of 1966), delegated to me by Government 
Resolution, Revenue and Forests Department No.TLC-1076/63923/M6, dated 1st July 1976, and 
after previous publication as required by sub-section (4) of the said section 4, I, Nidhi 
Choudhari, the Collector of Raigad District, hereby with effect from the 20th December 2020 
constitute the Palasgaon Budruk Adiwasiwadi from Palasgaon budruk village in the 
Mangaon Taluka of Raigad District, to be a village, to be called Palasgaon Budruk 
Adiwasiwadi in Mangaon taluka of Raigad district, having the limits specified in the Schedule 
hereto appended. 


Schedule 
(Survey Number/Gut Number) 


1011 to 1014, 1017, 1022 to 1139, 1142, 1146, 1153 to 1159, 
1165 to 1169, 1384 to 1385 


Total - 140 


Alibag, NIDHI CHOUDHARI, 
Dated the 20th December 2020. Collector, Raigad. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २९, २०२०/पौष ८, शके १९४२ ७ 
जिल्हाधिकारी, रायगड यांजकडून 


अंतिम अधिसूचना 


क्रमांक मशा/कार्या-२/प्राफेब/माणगाव/इंदिरानगर/२०२०.---शासकोय अधिसूचना, महसूल ब वन विभाग, क्रमांक टीएलसी 
१०७६/६३९२३/म-६, दिनांक १ जुलै १९७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महा. अधि. ४९) याच्या 
कलम ४ पोट-कलम (१) च्या परंतुकाखाली राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्‍ती मला प्रत्यायोजित करण्यांत आलेल्या आहेत, त्यांचा वापर 
करून आणि उक्त कलम ४ च्या पोट-कलम (४) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे पुर्वप्रसिद्धीनंतर, मी, निधी चौधरी, जिल्हाधिकारी, रायगड 
जिल्हा याद्वारे दिनांक २० डिसेंबर २०२० पासून रायगड जिल्ह्याच्या माणगांव तालुक्‍यातील, विळे या गावातील विळे आदिवासीवाडी या 
वाडीचे सोबतच्या अधिसूचीमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या हद्दी असलेल्या ब रायगड जिल्ह्याच्या माणगांव तालुक्‍यातील इंदिरानगर या नावाने 
ओळखण्यात येणाऱ्या गावात रुपांतर करीत आहे. 


अनुसूची 
(सर्व्हे नंबर / गट नंबर) 


६२ते ८५, ९५ ते ९०२, ९१४८ ते ९५० 
एकुण - ३५ 


अलिबाग, निधी चौधरी, 
दिनांक २० डिसेंबर २०२०. जिल्हाधिकारी, रायगड. 


OFFICE OF THE COLLECTOR OF RAIGAD 


FINAL NOTIFICATION 

No. RB/Desk-II/A-5/TLC/Mangaon/IndiraNagar/ 2020.—In exercise of the powers of the State 
Government under the proviso to sub-section (1) of section 4 of the Maharashtra Land Revenue 
Code, 1966 (Mah. XLI of 1966), delegated to me by Government Resolution, Revenue and Forests 
Department No.TLC-1076/63923/M6, dated 1st July 1976, and after previous publication as 
required by sub-section (4) of the said section 4, I, Nidhi Choudhari, the Collector of Raigad 
District, hereby with effect from the 20th December 2020 constitute the Vile Adiwasiwadi from 
Vile village in the Mangaon Taluka of Raigad District, to be a village, to be called Indiranagar 
in Mangaon taluka of Raigad district, having the limits specified in the Schedule hereto 


appended. 
Schedule 
(Survey Number/Gut Number) 
62 to 85, 95 to 102, 148 to 150 
Total - 35 
Alibag, NIDHI CHOUDHARI, 


Dated the 20th December 2020. Collector, Raigad. 


८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २९, २०२०/पौष ८, शके १९४२ 
जिल्हाधिकारी, रायगड यांजकडून 


अंतिम अधिसूचना 


क्रमांक मशा/कार्या-२/प्राफेब/सुधागड/बहीरमपाडा /२०२०.---शासकीय अधिसूचना, महसूल ब वन विभाग, क्रमांक टीएलसी 
१०७६/६३९२३/म-६, दिनांक १ जुलै १९७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महा. अधि. ४९) याच्या 
कलम ४ पोट-कलम (९१) च्या परंतुकाखाली राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्‍ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आलेल्या आहेत, त्यांचा बापर 
करून आणि उक्त कलम ४ च्या पोट-कलम (४) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे पुर्वप्रसिध्दीनंतर, मी निधी चौधरी, जिल्हाधिकारी, रायगड 
जिल्हा याद्वारे दिनांक २३ डिसेबर २०२० पासून रायगड जिल्ह्याच्या सुधागड तालुक्‍यातील, धोंडसे या गावातील बहीरमपाडा या वाडीचे 
सोबतच्या अधिसूचीमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या हद्दी असलेल्या ब रायगड जिल्ह्याच्या सुधागड तालुक्‍यातील बहीरमपाडा या नावाने ओळखण्यात 
येणाऱ्या गावात रुपांतर करीत आहे. 





अनुसची 
(सर्व्हे नंबर / गट नंबर) 
५ते८, ९० ते ३९ 
एकुण -- २६ 
अलिबाग, निधी चौधरी, 
दिनांक २३ डिसेंबर २०२०. जिल्हाधिकारी, रायगड. 


OFFICE OF THE COLLECTOR OF RAIGAD 


FINAL NOTIFICATION 

No. RB/Desk-II/A-5/TLC/Sudhagad/Bahirampada/2020.—In exercise of the powers of the 
State Government under the proviso to sub-section (1) of section 4 of the Maharashtra Land 
Revenue Code, 1966 (Mah. XLI of 1966), delegated to me by Government Resolution, Revenue and 
Forests Department No.TLC-1076/63923/M6, dated 1st July 1976, and after previous publication 
as required by sub-section (4) of the said section 4, I, Nidhi Choudhari, the Collector of Raigad 
District, hereby with effect from the 23rd December 2020 constitute the Bahirampada from 
Dhondse Village in the Sudhagad Taluka of Raigad District, to be a village, to be called 
Bahirampada in Sudhagad taluka of Raigad district, having the limits specified in the 
Schedule hereto appended. 


Schedule 
(Survey Number/Gut Number) 


5 to 8, 10 to 31 
Total - 26 


Alibag, NIDHI CHOUDHARI, 
dated the 23rd December 2020. Collector, Raigad. 





ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, 
RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI] SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 
21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


